प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये धुळे जिल्ह्यातील विकास कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ धुळे-२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-२३, 
दि.१/४/२०१९. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९. 
शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत धुळे 
जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु.४४३८.४१ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत असून 
त्या कामांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी रु.२४१०.०० लक्ष(अक्षरी रुपये चोवीस कोटी दहा लक्ष फक्त) एवढा निधी 


जिल्हाधिकारी, धुळे यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित । वितरीत न 
कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम रक्‍कम 
१) पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत खलाणे ता. 
शिंदखेडा, जि.धुळे सर्कीट येथील 
पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा तयार करणे. 
a मौज wart येथील विठ्ठल रुक्मीणी मंदिर Sines क. कोळ या 
त रोहयो (सा.बां.) 
२ मौजे पिपरखेडा येथील चोरबावडी मंदिर a धुळे । 
३०.०० २५.०० विभाग, धुळे 
परिसर 
एकूण ६५.०० ५०.०० 
२) पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत सोनगीर ता. 
शिंदखेडा, जि.धुळे सर्कीट येथील 
पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा तयार करणे. 
i | मौजे सोनगीर येथीळ सोनगीर किल्ला कार्यकारी अभियंता, 
प्रवेशव्दार बांधणे > ae रोहयो (सा.बां.) 
२ मौजे कलमाडी येथे सभामंडप व प्रवेशा 89.83 ३५.०० विभाग, धुळे 
एकूण | ६४.९५ ५५.०० 
3) नवे alae, ता. शिदखेडा, जि. धुळे रामेश्वर कार्यकारी अभियंता, 
मंदिराजवळ सामाजितक भवन बांधकाम | ३०.०० २५.०० रोहयो (सा.बां.) 
करणे. विभाग, धुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ धुळे-२/पर्यटन 


छो ठिदखेडा नगर पंचायत हद्दीतील 
पर्यटकांकरीता शहरातील बुराई नदीकाठ 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
डन जनता नगर ते साबर हाट्टी परिसर 
सुशोभिकरण करणे गिना ee या 
— Sas oR कार्यकारी : 
२ साबर हाट्टी PGR ते कुमरेज रोड अमरधाम ei 
परिसर सुशोभिकरण करणे ततर 2444 वीक ह 
ata रोड अमरघाम ते aR विभाग, 
३ कुमरेज रोड अमरधाम ते शासकीय गोदाम ह 
परिसर सुशोभिकरण करणे ea 
एकूण | 292.89 २५.०० 
4) श्री चामुंडेश्वर मंदिर परिसर पर्यटन विकास कार्यकारी अभियंता, 
कामे (भाग-१) मौजे चवळदे, ता. शिंदखेडा, | ४९०.०० | २५०.०० रोहयो (सा.बां.) 
जि. धुळे विभाग, धुळे 
&) श्री चामुंडेश्वर मंदिर परिसर पर्यटन विकास कार्यकारी अभियंता, 
कामे (भाग-२) मौजे चवळदे, ता. शिंदखेडा, | ४७५.०० | २५०.०० रोहयो (सा.बां.) 
जि. धुळे विभाग, धुळे 
(9) जिल्हा धुळे पर्यटन सर्कोट अंतर्गत विकास 
कामे 
कन मौजे कापडणे येथील जागाई मंदिर परिसर 
विकास करणे न wer 
2 «| मौज न्याहळोद येथील पंचमुखी महादेव 
मंदिर परिसर विकास करणे ह. | Sey 
३ मौजे जुने भामपूर, ता. शिरपूर, जि. धुळे येथे कार्यकारी अभियंता, 
श्री दत्त मंदिर संस्थान परिसरात सभामंडप | ४०.०० २०.०० रोहयो (सा.बां.) 
बांधणे विभाग, धुळे 
४ | मौजे शिंगावे ता. शिरपूर येथील शिव मंदिर hoes: sss 
परिसरात भक्तनिवास व सभामंडप बांधणे | न 
4 मौजे लामकानी ता. जि. धुळे येथे श्री 
झणझणी माता मंदिर येथे भक्‍त निवास 
सांस्कृतिक 34.00 ३०.०० 
( कार्यक्रम व बहुउद्देशिय प्रशिक्षण 
केंद्र) बांधणे 
एकूण | १७३.४१ | १०५.०० 
८) | दोंडाईचा शहरात प्लॅनिटोरीयम मुख्याधिकारी, 
(Planetarium) बांधणे १४२१.६३ | ६५०.०० दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ धुळे-२/पर्यटन 


९) । दोंडाईचा वरवाडे शहरासाठी सुसज्ज मुख्याधिकारी, 
सामाजिक सभागृह बांधणे (माग-१) ४९९.७१ | 300.00 | दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद 

१०) । दोंडाईचा वरवाडे शहरासाठी सुसज्ज मुख्याधिकारी, 
सामाजिक सभागृह बांधणे (भाग-२) ४९९.८८ | ३५०.०० दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद 

११) । दोंडाईचा वरवाडे शहरासाठी सुसज्ज मुख्याधिकारी, 
सामाजिक सभागृह बांधणे (भाग-३) ४९९.९२ | ३५०.०० दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद 

एकूण धुळे | ४४३८.४१ | २४१०.०० 


2. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दिनांक १/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ 
अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून या 
परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

3. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १/४/२०१९ व 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिशिष्टामधील 
तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

अटीव शर्ती - 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, धुळे यांची राहील व 
जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ 
पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ धुळे-२/पर्यटन 
घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/पसंस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील 
देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / 
संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. Ba प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद 
घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या 
सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, salt अट करारात समाविष्ट 
करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 
विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास / महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास / 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभाळाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 
ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक 
अनुदानाची रक्कम आहरण करुन वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा 
नियोजन अधिकारी, धुळे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, धुळे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 
१/४/२०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ तसेच 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ धुळे-२/पर्यटन 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र. १४९ प्रशासकोय 
विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०९११११५३०६०३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, गवा बेत बव Ramesh 


Jayaram Kadam 
Date: 2019.09.16 20:08:22 +05'30' 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


